सह संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


श्रीम.अंजली अभय धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र. मकृप- १०२३/प्र.क्र.१२६/६-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ:-१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएफ- ०४२३/प्र.क्र.९८/ई-२, 
दि.२७.०७.२०२३. 
२.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५११०/कार्या.१२, 
दि.१६.०२.२०१८ 


शासन आदेश 
श्रीम.अंजली अभय धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी यांचे सहसंचालक (प्रशासन) महाराष्ट्र 

कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे या पदावर ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी, महाराष्ट्र बदली अधिनियम 
२००५ Ales कलम ४(५) मधील तरतूदीनुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेत्तर 
सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काठून टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम ४० मधील परिशिष्ट- 
२ मधील विहित अटी व aia अनुसरुन, महसूल व वन विभागाने दि. २७ जुले, २०२३ च्या 
आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती आदेशा निर्गमित केळे आहेत. 
२. तसेच, श्रीम.अंजली अभय धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी यांना पुढील सूचनांसाठी अपर मुख्य 
सचिव (कृषि) यांच्याकडे हजर व्हावे, असे आदेशात नमूद केले आहे. त्यास अनुसरुन श्रीम.अंजली 
अभय धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी यांना सहसंचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे या पदावर प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील नमूद अटी व शार्तींच्या अधीन 
राहून प्रतिनियुक्तीने रूजू करून घेण्यात येत आहे:- 

अ) श्रीम.अंजली अभय धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा या 

आदेशाच्या दिनांकापासून सुरू होईल. त्यानुसार त्यांनी तात्काळ प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 

व्हावे. 

ब) जर त्यांची सेवा ळलोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 

प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार 

शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर Pataca आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 

परत पाठविण्याची मुभा, स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 

स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे. 


शासन आदेशा क्रमांकः मकृप- १०२३/प्र.क्र.१२६/६-ओ 


ड) श्रीमती धानोरकर यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत 
कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 

इ) श्रीम.अंजली अभय धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी यांची वेतनश्रेणी एस-२० (रू. ५६१००- 
१,७७,५००) अशी असून, त्यांना सहसंचालक (प्रशासन) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे या पदाची वेतनश्रेणी एस-२३ (रू.६७,७००-२०८७००) अवनत करून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. श्रीम.धानोरकर त्यांच्या मूळ पदाच्या 
वेतनश्रेणीनुसार वेतन आहरित करतील. 


3. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२७१२३५४९८००१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
Pp RAT | B H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f85f7 
5f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Mahi 


MADHAV PATIL या या 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्रीमती अंजली अभय धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत.) 


प्रत:- 


१) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

५) कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 

) कुलसचिव, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 
) कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 

) कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

९) निवडनस्ती-६ अ. 


) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


xn 


S 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


